भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर, लाखनी व 
साकोली तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा 
मार्ग संवर्गात coladl करून समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-३ मार्च, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर यांचे पत्र 
जा. क्र.का-प्रआ/१०४६ , दि.११/०२/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर, लाखनी व साकोली तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व 
ग्रामीण मार्ग रस्ते राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग संवर्गात aula करून समाविष्ट करणेबाबत 
प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, भंडारा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत 
करून समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद,भंडारा यांचा ठराव विचारात घेता, 
सदर सस्ते दर्जोन्रत करून राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग संवर्गात समाविष्ट करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, भंडारा यांची मागणी विचारात घेऊन, भंडारा जिल्ह्यातील लाखांदूर, लाखनी व साकोली 
तालुक्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करून राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग संवर्गात समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२४/नियोजन-२ 


दर्जोन्नत 


क प्रस्तावित रस्त्याचे । रस्त्याचा । साखळी क्रमांक दर्जोन्नती नंतरचा क्रमांक 
अ नांव वि व लांबी करावयाची a रजी 
नांव क्रमांक व लांबी लांबी व नामाभिधान 
लांबी 
| . ।रा.मा.३६१ते इतर जिल्हा | ०/००ते ९.१०० लांबी -सदर रस्ता 
eta जैतपूर ते । मार्ग-९१ १/३०० कि.मी.  । राज्यमार्ग ३६१ मध्ये 
राष्ट्रीय महामार्ग १.३००कि.मी. समाविष्ट केल्याने 
३५३सीला ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते राज्यमार्ग ३६१ ची लांबी 
जोडणारा रस्ता. । ९९ ४/५०० (७५.८५०-- ९.१००) 
४.५००कि.मी. ८४.९५ कि.मी. इतकी 
ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते १/०० aka 
९६ १.००कि.मी. नामाभिधान- जांब 
ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते आंधळगांव मोहाडी मुंढरी 
०७ 2/300 खडकी खेडेपार 
२.३००कि.मी. सोमलवाडा लाखनी 
मानेगांव पोहरा पेंढरी 
पालांदूर रा.मा.३६१ ते 
eta जैतपूर ते 
राष्ट्रीय महामार्ग ३५३ सी 
ला जोडणारा रस्ता असे 
होईल. 
२. | सासरासानगडीते | ग्रामीण APT | ०/०० ते ४/०० । ६.१५ लांबी -सदर रस्ता 
राष्ट्रीय महामार्ग ।_७९ ४.००कि.मी. | fet. । प्रजिमा २६ मध्ये 
— ग्रामीण मार्ग- | ०/०० ते समाविष्ट केल्याने 
३५३सीला समाविष्ट केल 
६६ ०/३५० लावी 
जोडणारा रस्ता. 5 suo a प्रजिमा २६ ची लांबी 
ग्रामीण Ari  ०/०० ते १/८०० (११.५००-- ६.१५) 
६७ १.८००कि.मी. १७.६५० कि.मी. इतकी 


होईल. 

नामाभिधान- पोहरा 
गडपेंढरी धाबेटेकडी 
बरडकिन्ही मिरेगांव ते 
सासरा सानगडी ते 
राष्ट्रीय महामार्ग ३५३ सी 
ला जोडणारा रस्ता असे 


होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२४/नियोजन-२ 


प्रस्तावित रस्त्याचे 
नांव 


रस्त्याचा 
क्रमांक 


_ | दर्जीन्नत 
साखळी क्रमांक 

व लांबी लांबी 
लांबी 


करावयाची 


दर्जोन्नती नंतरचा क्रमांक 
व नामाभिधान 


3. | सोनी ते आंवळी 
रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग- 
४५ 


०/०० ते १/०० 
१.०० कि.मी. 


२.०० 


कि.मी. 


ग्रामीण मार्ग- 
१४२ 


०/०० ते १/०० 
१.००कि.मी. 


लांबी -सदर रस्ता 
प्रजिमा ४० मध्ये 
समाविष्ट केल्याने 
प्रजिमा ४० ची लांबी 
(३७.००--२.००) ३९.०० 
कि.मी. इतकी होईल. 
नामाभिधान-भेंडाळा 
जुनोना शिवनाळा वलनी 


मांगली उमरी पवना 
विरली (खु.) इटान 
दोनाड गवराळा चप्रांड 
सोनी ते आंवळी रस्ता 
असे होईल. 


परिणामी, 


रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील भंडारा जिल्ह्यातील राज्यमार्ग दर्जाच्या 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९.१०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४७२.५४-- ९.१००) म्हणजेच ४८१.६४ 
कि.मी. इतकी, प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८.१५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण 
लांबी (६८४.४६-- ८.१५) म्हणजेच ६९२.६१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 


३.१ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१४६५.०७- ३.१) म्हणजेच १४६१.९७ कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४.१५ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३३१३.५०-१४.१५) म्हणजेच ३२९९.४ 


कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३०३१६१७३४०७१८ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


१) विभागीय aye APTA. 


Prashant 
Vinayakrao Patil 


Digitally signed by Prashant Vinay: 

: C=IN, o=Government f rash' 
Department, stalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=2b1bad66664b 1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c5 
05422af66a5628314537 
Date: 2021.03.03 16:24:35 +05'30 


Public Work: 


(प्रशांत पाटील ) 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.२४/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग,नागपूर. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,भंडारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,भंडारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नागपूर (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 

करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,भंडारा. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


